भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६ /२०२०/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: १९.०८.२०२० 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद 
केलेल्या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ-११२०/प्र.क्र.५ आणि 
१०/२०२०/दहा, दिनांक ०५.०८.२०२०, १०.०८.२०२०, १३.०८.२०२०, १७.०८.२०२० आणि १८.०८.२०२० नुसार पुढील 
प्रमाणे बदलीने नियुक्‍ती / पदस्थापना करण्यात आली आहे. 

अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद 

दिनांक ०५.०८.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 
श्री.बी.ए.गगराणी, भाप्रसे, (१९९०) प्रधान सचिव (१), नगर विकास | प्रशासकोय कारणास्तत व 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 

नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 

२. श्री.सौरभ राव, भाप्रसे, (२००३) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, | प्रशासकीय कारणास्तत व 
विशेष कार्य अधिकारी, पुणे विभाग, | पुणे. लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
पुणे. नियुक्ती करणे आवश्यक 

असल्याने. 

दिनांक १०.०८.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 

३. श्री.मेलिद म्हेसकर, भाप्रसे, (१९९२) | प्रधान सचिव (वने, महसूल व वन | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 
उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी | विभाग, मंत्रालय, मुंबई. नियुक्ती करणे आवश्यक 
अधिकारी, म्हाडा, मुंबई. असल्याने. 
श्री.संजय खंदारे, भाप्रसे, (१९९६) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय | प्रशासकीय कारणास्तत व 
सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक | संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत | लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. निर्मिती कंपनी, मुंबई. नियुक्ती करणे आवश्यक 

असल्याने. 

ष्‌. श्री.उदय चौधरी, भाप्रसे, (२०१०) उप सचिव, मा.मुख्य सचिव यांचे | प्रशासकीय कारणास्तत व 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 

नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 

६. । श्री.ए.ए.गुल्हाणे, भाप्रसे, (२०१०) जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर प्रशासकीय कारणास्तत व 
प्रकल्प व्यवस्थापक, जलस्वराज्य लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
प्रकल्प, नवी मुंबई. नियुक्ती करणे आवश्यक 

असल्याने. 


शासन निर्णय क्रमांकः watt -१०२०/प्र.क्र.६६/२०१०/दहा 
अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम 
श्री.के.एच.बगाटे, (अतिरिक्त | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री. | प्रशासकीय कारणास्तत व 
जिल्हाधिकारी) साईबाबा संस्थान विश्वस्त । लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. व्यवस्था, शिर्डी. नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


दिनांक १३.०८.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 
श्रीमती विनीता वैद-सिघल, भाप्रसे, । सचिव (कामगार), , ऊर्जा | प्रशासकीय कारणास्तत व 
(१९९६) व कामगार विभाग, मंत्रालय, | लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, | मुंबई. नियुक्ती करणे आवश्‍यक 
मंत्रालय, मुंबई. असल्याने. 


g. HAT कुमार यादव, भाप्रसे, | सचिव, आदिवासी विकास | दि.२३.०७.२०२० च्या बदली 
(२००२) विभाग, मंत्रालय, मुंबई. आदेशामध्ये अशांत: बदल करून 


आयुक्त (कुटुंब कल्याण) आणि रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य fan, आवशयक असल्याने. 
मुंबई. 
श्री.दिलीप हळदे, भाप्रसे, (२०१०) व्यवस्थापकीय संचालक, | प्रशासकीय कारणास्तत व 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन | लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
महासंघ, मुंबई. नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 

दिनांक १७.०८.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 

श्री.एस.ए.तागडे, भाप्रसे, (१९९१) | प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व | प्रशासकीय कारणास्तत व 
विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, | लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
मुंबई नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 

१२. । श्री.पराग सचिव (वस्रोद्योग, सहकार, । प्रशासकीय कारणास्तत व 
(१९९६) पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, | लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष | मंत्रालय, मुंबई. नियुक्ती करणे आवश्यक 
सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. असल्याने. 

१३. । श्री.एस.एस.चव्हाण, भाप्रसे, (२००७) | जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. प्रशासकीय कारणास्तत व 
we व्यवस्थापकीय संचालक, लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, नियुक्ती करणे आवश्यक 
औरंगाबाद. असल्याने. 
श्री.संदिप कदम, भाप्रसे, (एचपी- | जिल्हाधिकारी, भंडारा. प्रशासकोय कारणास्तत व 
२००८) लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेशा परीक्षा नियुक्ती करणे आवश्यक 
कक्ष, मुंबई. असल्याने. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०,/प्र.क्र.६६/२०१०/दहा 


अधिका-याचे नांव व पदनाम 

डा.आर.बी.देशमुख, भाप्रसे, (२००८) | जिल्हाधिकारी, पुणे. प्रशासकीय कारणास्तत व 

व्यवस्थापकीय संचालक, हापकीन लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 

जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई. नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 

SHUG खेमनार, भाप्रसे, (2092) | व्यवस्थापकीय संचालक, । प्रशासकीय कारणास्तत व 

नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. हापकीन जीव औषध निर्माण | लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 


महामंडळ, मुंबई. नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 
दिनांक १८.०८.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 
डॉ.संजय मुखर्जी , भाप्रसे, (१९९६) | उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय | vray कारणास्तत व 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. संचालक, सिडको, मुंबई. लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१९१७१९१२४१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sarita Rishi 
Bandekar 
Deshmukh 


(स.रि.बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
५. संबंधित अधिकारी, 

संबंधित कार्यालय, 

मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 

निवड नस्ती 


on SG © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


